रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदुर्ग येथे 
माकडताप आजाराचे निदान करण्याची 
सुविधा निर्माण करण्यासाठी पदनिर्मिती 
करणेबाबत.शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशास्था-२०१७/प्र.क्र.१८५/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी , २०२१ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशास्था २०१७ /प्र.क्र.१८५ 
/आरोग्य-३अ दिनांक २२/०३/२०१८ 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (आमाजिआ)), पुणे यांचे पत्र क्रमांक : आमाजिआ/कक्ष- 
८५ब/आस्था/पदनाम/शुध्दीपत्रक /२० दिनांक १३/०२/२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. 2 अ) ४. येथील पदनाम 


"साख्यिकी अन्वेषक" ऐवजी "सांख्यिकी सहायक” असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१॥१/.॥8॥8५॥[8.9०५. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३६५५९८१७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa njeev Digitally signed by Sanjeev 

. Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Date: 2021.03.02 16:13:42 
Dhuri aed 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशास्था-२०१७/प्र.क्र. १८५/आरोग्य 337 


२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


moa ae ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


